१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील उर्वरित 
न्यायिक अधिकारी यांना ९०५ व तालुका व जिल्हा 
न्यायालय ग्रंथालयाकरीता ३७१ (-८५ असे 
एकूण११९१ (SCC) Online Licenses खरेदी 
करण्याबाबतच्या रु. 4,20,09,040/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रअंस-२०१७/प्र.क्र.१०२/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 9) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. चौविआ १२१५/प्र.क्र. ९४/१५/ 
कार्या-९, दिनांक २३.०८.२०१६. 
२) समक्रमांकाचे शासन ज्ञापन दिनांक २३.०१.२०१८. 
3) महाप्रबंधक यांचे पत्र क्र. 5&3/१४५ 5. ७. /३७३/२०१९, 
दिनांक ३०.०३.२०१९. 
४) मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक१६.०१.२०२० रोजी आयोजित करण्यात 
आलेल्या उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त . 


प्रस्तावना : 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या"न्यायव्यवस्थेचे सक्षमीकरण" 
(Strengthening the Justice Sector) या प्रयोजनाकरिता सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या पाच 
वर्षाच्या कालावधीकरीता महाराष्ट्र राज्यासाठी रु. १०१४ कोटीची शिफारस केली आहे. १४ व्या वित्त 
आयोगांतर्गत "सक्षमीकरण" या घटकासाठी रु. ५६.५२ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली असून 
वित्तीय वर्ष २०१९-२० करीता रु. १२.३५ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्रमांक४ च्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक१६.०१.२०२० 
रोजीच्या उच्चस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या(-_॥॥७) बैठकीत राज्यातील उर्वरित न्यायिक अधिकारी 
यांना ९०५ व तालुका व जिल्हा न्यायालय ग्रंथाळयाकरीता ३७१(-८५) असे एकूण११९१ (SCC) Online 
Licenses खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यानुषंगाने सदर प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील उर्वरित न्यायिक अधिकारी यांना ९०५ व तालुका व जिल्हा न्यायालय 
ग्रंथालयाकरीता ३७१(-८५) असे एकूण११९१ (SCC) Online Licenses खरेदी करण्याबाबतचा 
रु.५,२७,०१,७५०/- (अक्षरी रु. पाच कोटी सत्तावीस लाख एक हजार सातठो पन्नास फक्त) इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यातयेत आहे. याबाबतचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअंस-२०१७/प्र.क्र.१०२/का. ०७ 


Total No. | Total No. of No. of Total Cost of one Total 
of Taluka and Comple |Requirement | SCC Online | Requirement of 
remaining District Court | mentary | of Licences Software grant 
Judicial Libraries Licences including GST 
Officers @ 18% 
A शिका C A+B-C 
905 371 85 1191 Rs. 44,250/- | Rs. 5,27,01,750/- 


२. सदर खरेदी प्रस्तावाचा खर्च हा संदर्भ क्र. १ मधील झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधीतून भागविण्यात यावा. 
३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान, १०२- उच्च न्यायालये, (१३) (०६) 
क्षमता बांधणी (अनिवार्य) (२०१४ ०६४६), १३ कार्यालयीन खर्च" या अंतर्गत मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरित शासनास सादर करावे. 
५. १४व्यावित्त आयोगांतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या ५०० Supreme Court Cases Software 
(online) PA दरानुसारच नवीन ११९१ (SCC) Online Licenses खरेदीची कार्यवाही करण्यात यावी. 
६. हा शासन निर्णय दिनांक१६.०१.२०२० रोजीच्या उच्च स्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद ३.२.६ येथील मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०४१२३४४०४७१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Nitin Virsen 
Jiwane 


Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 
DN: c= Gi ni 
Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724 
d471400fbcfb074e051, 
serialINumber=38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f008 
92e5d1478cba841 3afb06c03, cn=Nitin Virsen Jiwane 

Date: 2020.02.04 12:38:09 +05'30' 


( नि. fa. जिवने) 
विधि सल्लागार नि-सह सचिव 


प्रति, 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 


३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअंस-२०१७/प्र.क्र.१०२/का. ०७ 


६. लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती), 


७. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


११. सहसंचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, ठाणे. 


१२. सर्व जिल्हा व तालुका कोषागार अधिकारी, 


१३. वित्त विभाग, वित्त आयोग कक्ष, HATTA शाखा, व्यय-५, आपुक, 
अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. सह सचिव/उप सचिव,का. ४, ९, ११, १३, २२, २३ व २४, विधि व न्याय 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


